शाळेय पोषण आहार aera 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
अनुसूचित जाती (6057) उपयोजनांतर्गतचा 
अवितरीत निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातून तरतूदीमधून वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ जानेवारी, २०२२ 
वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ,२०२० 
२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No. 3-¥/2020-Desk (MDM) दि.२३ एप्रिळ, २०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 
४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2020-Desk (MDM) दि.०९ जून, २०२० 
५) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2020-Desk (MDM) दि.२७ नोव्हेंबर, २०२० 
) 
) 
) 
) 


६) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-¥/2020-Desk (MDM) दि.११ डिसेंबर, २०२० 

७) शा.शि. व क्रि. विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि,१५ डिसेंबर,२०२० 

८)शा.शि.व क्रि. विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि,१७ फेब्रुवारी,२०२१ 

९) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2020-Desk (MDM) दि.१५ मार्च, २०२१ 

१०) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२३/ 
अर्थसंकल्प(विघयो) दि.३१.०३.२०२१ 

११) शा.शि. व क्रि. विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि,३१ मार्च, २०२१. 

१२)सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, झासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२६/ 
अर्थसंकल्प(विघयो) दि.२०.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजनेकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी वितरणाचे प्रमाणे 


(केंद्र :: राज्य) ६० :: ४० असे आहे. केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजना 


या लेखाशिर्षांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा एकूण रु.१३५७४.१२ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास विहित कालावधीत 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१०० /एस.डी.३ 


उपलब्ध करुन दिला होता. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजना लेखाशिर्षांतर्गत 


केंद्र व राज्य हिस्स्याकरीता अनु. रु.१२००० लक्ष व रु.५००० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित केला होता. 


प्रस्तुत अर्थसंकल्पित केलेला निधी पूर्णपणे वितरीत केल्यानंतरही अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत केंद्र 


हिस्स्याचा रु.१५७४.१२ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.४०४९.४१ लक्ष इतका निधी अवितरीत होता. सदर निधी 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजना केंद्र व राज्य हिस्स्याकरीता अर्थसंकल्पित 


केलेल्या लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागामार्फत वित्त विभागास सादर 


करण्यात आला होता. सामाजिक न्याय विभागाने सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन दि.२० डिसेंबर, 


२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता अनुसूचित जाती उपयोजना घटकातंर्गत 


अर्थसंकल्पित असलेल्या केंद्र हिस्स्यातून रु.१५७४.१२ लक्ष तसेच, राज्य हिस्स्यातून रु.४००० लक्ष इतका 


निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार सदर निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
शाळेय पोषण आहार योजनेसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या लेखाशिर्षातर्गत (5057) केंद्र 


शासनाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध करुन दिलेला तथापि अवितरीत केंद्र हिस्सा 


रु.१५७४.१२ लक्ष तसेच अवितरीत राज्य हिस्स्या रु.४००० लक्ष असा मिळून खालीलप्रमाणे रु.५५७४.१२ लक्ष 


(रुपये पंचावन्न कोटी चौर्‍्यांहत्तर लक्ष बारा हजार) इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील खालील 


लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


ee लेखाशिर्ष सन २०२१-२२ करीता वितरणास मान्यता देण्यात 
अर्थसंकल्पित तरतूद येत असलेला निधी 
ba . | मध्यान्ह भोजन योजना (केद्र हिस्सा रु.६००० लक्ष रु. १५७४.१२ लक्ष 
६०%) (२२०२ | ७६४) 
२. ।मध्यान्ह भोजन योजना (राज्य रु.४००० लक्ष रु.४००० लक्ष 
हिस्सा ४०%) (२२०२ | ७७३) 
एकूण रु १००००.०० लक्ष रु.५५७४.१२ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१०० /एस.डी.३ 


2. 


१०) 
११) 


सदरचा शासन fla सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 


क्र.बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२६/अर्थसंकल्प(विघयो), दि.२० डिसेंबर, २०२१ नुसार तसेच, वित्त विभागाच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्र.८७२/व्यय-१४, दि.१० नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये WIT सहमतीस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर निधीचा विनियोग वित्त विभागाच्या दि.२४ जून, २०२१ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार 


तसेच शासनाने वेळोवळी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन करण्यात यावा. 


- AT शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२७१५३०४९७९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD 
ABAJI PATIL = 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१०० /एस.डी.३ 


१२) शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१३) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्वी 


१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 


१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


